पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीस माहे मार्च २०२४ ते जून २०२४ या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-९/₹-७५२२४०/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१.१०.२०२४ 


वाचा; 


१. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, क्रमांक : GAD-AIGH ०८०/४/ २०१४- 
0/0 DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, 
दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८, दि.०९.०५.२०१९ व दि. २४.४.२०२३. 
२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५. 
3. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१५/प्र.क्र.9६/भाग-१/पोल-३, 
दि.२५.०७.२०१६, दि.०५.०६.२०१७, दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८, 
दि.२३.१०.२०१९, दि.११.०६.२०२१, दि.२४.११.२०२१, दि.०२.०२.२०२२व 
दि.०९.०५.२०२२ दि.६.३.२०२३. 
४.गृह विभाग, उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि.८.१.२०२४ रोजीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
५.शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-७/पोल-३, 
दि.२८.०९.२०२२, दि.२३.६.२०२३, दि.२.८.२०२३. ,दि.१.१२.२०२३ व दि.१२.२.२०२४ 
६.शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी - ३६१६ / प्र.क्र.७9६ / भाग-६ / पोल-३, 
दि.२२.०९.२०२३. 
७. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-९/₹-७५२२४०/पोल-३, 
दि.२१.३.२०२४. 
८. मे.प्राईस वॉटर हाऊस HIG प्रा.लि. यांचे दि.२४.७.२०२४ रोजीचे पत्र. 
९. पोलीस आयुक्त, कार्यालय पुणे शहर यांचे पत्र क्र.पश्षा-६ /पीडब्ल्यूसी देयक/ माहे-मार्च,एप्रिल,मे,जून/२०२४ 
दि.२४.७.२०२४. 
१०. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांचे पत्र क्र.जा.क्र.प्रलि-पश्ा-६/पीडब्ल्युसी देयक/ माहे मार्च २०२४/१८६/ 
१८२४/२०२४, दि. २५.४.२०२४, एप्रिल-२०२४/२३३/२०२४/४१९८ दि.२४.५.२०२४, माहे मे -२०२४/  / 
२०२४ दि.२८.६.२०२४ माहे जून-२०२४/  /२०२४, दि.२२.७.२०२४. 
११. शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक -अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.७.२०२४. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-९/₹-७५२२४०/पोल->३ 


प्रस्तावना :- 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरीता तांत्रिक सल्लागार म्हणुन शासन निर्णय, गृह विभाग 
दि.२९.०५.२०१५ अन्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. या कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. शासन निर्णय, गृह 
विभाग दि.२३.१०.२०१९ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर 
दि.०१.०७.२०१९ ते दि.३०.१०.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.११.०६.२०२१ 
अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागारास व एका सल्लागारास पूर्णवेळ तत्वावर दि.३१.१०.२०२० ते 
दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली तसेच मे. पीडब्ल्युसी या कंपनीच्या संघातील एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका 
सल्लागारास दि.०१ मार्च, २०२१ पासून ४ महिने किंवा ८ man-months साठी मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर शासन 
निर्णय, गृह विभाग दि.२४.११.२०२१ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीच्या सध्याच्या संघातील एका वरिष्ठ सल्लागारास व एका 
सल्लागारास दि.०१ जुले, २०२१ ते दि.३१ ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ Time & Material तत्वावर “Regular SLA 
monitoring, Quarterly SLA report & Payment Calculation for the SI and review of change requests completed 
by the SI.” या बाबींसाठी देण्यात आळी. तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.०२.०२.२०२२ अन्वये मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीच्या सध्या कार्यरत एका वरिष्ठ सछ़लागारास व एका सल्लागारास दि.०१ नोव्हेंबर, २०२१ ते दि.३१ जानेवारी, २०२२ पर्यंत 
Time & Material या तत्वावर “For capacity building within Police Wireless Department and submission of 
revised draft RFP 2.0.” या बाबींसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग दि.०९.०५.२०२२ अन्वये 
मे.पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास दि.०१ फेब्रुवारी, २०२२ ते दि.३० एप्रिल, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. 


तसेच शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२८.०९.२०२२ अन्वये मे.पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास 
फेज-१ साठी प्रकल्प निरीक्षण उपक्रम आयोजित करण्याकरीता (To conduct project monitoring activities for 
Phase-9) दि.०१ मे, २०२२ ते दि.३१ मार्च, 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली व एका अतिरिक्‍त व्यवस्थापकीय 
सह्लागारास दि.०१ जुले, २०२२ ते दि.३१ मार्च, २०२३ add “For the RFP compilation and finalization, pre-bid 


activities, bid evaluation support and vendor on-boarding for Phase-2 starting Ist July, 2022 for a period 
of ९ months.” या बाबींसाठी मुदतवाढ देण्यात आली तसेच फेज-२ साठी एका अतिरिक्‍त वरिष्ठ सल़्लागारास तैनात 
करण्यास सशर्त मान्यता देण्यात आळी आहे. तसेच फेज-२ साठी REP प्रकाशित झाल्यानंतर याबाबतचे कार्यादेश जारी 
करण्यासाठी पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि. 
२५.५.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. 
पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका व्यवस्थापकीय सल़्लागारास व एका वरिष्ठ सल्लागारास फेज-१ साठी प्रकल्प निरीक्षण उपक्रम 
आयोजित करण्याकरीता (To conduct Project monitoring activities for Phase-49) दि.०१ एप्रिळ, 2023 ते दि.१९ 
सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत तसेच एका वरिष्ठ सल्लागारास फेज-२ च्या REP च्या प्रसिध्दीनंतर (After the publishing of the 
Phase २ RFP) ते दि. १९ सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. GAD-IT 
०८०/४/२०१४-0/७, Directorate of IT DIT (MH), Dt. २४.४.२०२३ नुसार, दि. २.८.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तद्नंतर उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.८.१.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरीष्ठ 
सल्लागारास व एक सल्लागारास दि.२०.९.२०२३ ते दि.३०.६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच एका 
सल्लागारास फेज-२ च्या REP च्या प्रसिध्दीनंतर दि.३०.६.२०२४ पर्यंत माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. 
GAD-IT080/4/2014-O/O, Directorate of IT - DIT (MH), Dt. 5.10.2023 नुसार मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. उक्त सल्लागारांना माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मानधन अदा 


करण्यात येते. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-९/₹-७५२२४०/पोल->३ 


संदर्भ क्र.१० येथील पत्रान्वये पोळीस आयुक्‍त, पुणे शहर यांनी मे. पीडब्ल्यूसी कंपनीने सादर केलेल्या दिनांक 
१.३.२०२४ ते ३०.६.२०२४ पर्यंतच्या देयकांची पडताळणी केली असून सदर कालावधीत सल्लागारांचे काम समाधानकारक 
असल्याचे कळविले आहे. सबब पुणे शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे प्रकल्प सल्लागार मे.पीडब्ल्यूसी कंपनीने दिनांक 
१.३.२०२४ ते ३०.६.२०२४ पर्यंत केलेल्या कामाची देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिता सल्लागार म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या मे. प्राईस 
वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि. या कंपनीने दिनांक १.३.२०२४ ते ३१.३.२०२४ व दि.१.४.२०२४ ते ३०.४.२०२४ व 
दि.१.५.२०२४ ते ३१.५.२०२४ आणि १.६.२०२४ ते ३०.६.२०२४ या कालावधीसाठी अनुक्रमे रु.१२,६८,५००/- व रु. 
१२,६८,५००/- व रु. १२,६८,५००/- आणि रु. १२,६८,५००/- असे (रु.१२,६८,५००/- + रु.१२,६८,५००/- + 
रु.१२,६८,५००/- + रु.१२,६८,५००/-) असे एकूण रु.५०,७४,०००/- (अक्षरी रु. पन्नास लाख चौऱ्याहत्तर हजार फक्त) 


इतका निधी मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास खालील तक्त्यामधील तपशिलप्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


| Month Resource Name Designation Man Deployment Applicable Sub Total GST @ 18% OPE Total Amount 

Month (Percentage) Amount (INR) Claimed (INR) 

Rate per (INR) 

(INR) Resource 

(INR) 
A ae ट eal किल F G=EXxF ea l= H *18% J K=H+I1+J 
1 Mar 2024 Devashish Bhatt Senior Consultant 3,85,000 100% 3,85,000 3,85,000 69,300 od 4,54,300 
2 Mar 2024 Amit Shinge Consultant 3,45,000 100% 3,45,000 3,45,000 62,100 ioe 4,07,100 
3 Mar 2024 Riya Ranka Consultant 3,45,000 100% 3,45,000 3,45,000 62,100 pe al 4,07,100 
1 Apr 2024 Devashish Bhatt Senior Consultant 3,85,000 00% 3,85,000 3,85,000 69,300 elie 4,54,300 
2 Apr 2024 Amit Shinge Consultant 3,45,000 00% 3,45,000 3,45,000 62,100 P| 4,07,100 
3 Apr 2024 Riya Ranka Consultant 3,45,000 100% 3,45,000 3,45,000 62,100 | ° | 4,07,100 
1 May 2024 Devashish Bhatt Senior Consultant 3,85,000 00% 3,85,000 3,85,000 69,300 |? | 4,54,300 
2 May 2024 Amit Shinge Consultant 3,45,000 00% 3,45,000 3,45,000 62,100 fe | 4,07,100 
3 May 2024 Riya Ranka Consultant 3,45,000 100% 3,45,000 3,45,000 62,100 a 4,07,100 
1 June 2024 Devashish Bhatt Senior Consultant 3,85,000 00% 3,85,000 3,85,000 69,300 Leal 4,54,300 
2 June 2024 Amit Shinge Consultant 3,45,000 00% 3,45,000 3,45,000 62,100 शिक 4,07,100 
3 June 2024 Riya Ranka Consultant 3,45,000 100% 3,45,000 3,45,000 62,100 शिक 4,07,100 
Total 43,00,000 7,74,000 | 50,74,000 
2. 3) उपरोक्‍त रकमा ह्या दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 


ब) संदर्भ क्र.८ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा देण्यात येत आहेत. 
सदर रकमांमध्ये दिनांक १.३.२०२४ ते ३०.६.२०२४ या कालावधीसाठी १८% वस्तू आणि सेवा कर 


समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-९/₹-७५२२४०/पोल->३ 


क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली आहे असे 
निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजित करण्याचा अधिकार शासनास 
राहील. 

ड) सदर देयके ही अंमलात असलेले कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च "२०५५ - पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल, १३, 
कार्यालयीन खर्च (२०५५०१६८)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून शासन परिपत्रक 
वित्त विभाग, क्रमांक -अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.७.२०२४ मधील मार्गदर्शक सुचनांचा अवलंब करुन भागविण्यात 
यावा. 
४. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना “नियंत्रक 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२४१००११५०११७८६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA T BHALWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=38d121bf4a170d16dacf98520f0ac4455 197693 1d2758148 
24d 1fb27b9dF, postalCode=400032, st=Maharash 


laharas 
serial INumber=BADFCODAA40CC485400AAD9CEABCDS 14095659A6C 
DFAC856815518DCD188C23A, RAJENDRA T BHALWANE 


Date: 2024.10.01 14:48:20 +05'30' 


(रा. ता. भालवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, पुणे हहर. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
५. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८. 
१०. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती / पोल-३. 


समासी 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


